आयुर्वेद महाविद्यालय, शीव, मुबई सन २०१६-२०१७ 
या आर्थिक वर्षाच्या लेखा परिक्षित आधारित आवर्ती 
अनुदानाचा अंतिम हप्त्याचे अनुदान निर्धारणानुसार 
देय असलेला अंतिम हप्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयुष-२०१८/प्र.क्र.२०२/१८/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, गो.ते.संकुल, ९ वा माळा,मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.आयुष-२०१८/प्र.क्र.२०२/१८/आयु-२, 
दिनांक ०६/११/ २०१८. 
2) शासनपत्र समक्रमांक दि.२२/०१/२०१९ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये आयुर्वेद महाविद्यालय, शीव, मुबई या संस्थेस सन २०१६- 
२०१७ या आर्थिक वर्षाच्या लेखा परीक्षित अहवालावर आधारित रु.१,४७,०१८/- इतक्या अनुदानास खाली 
दिलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूरी देण्यात आली आहे :- 


“ मागणी क्रमांक एस-१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०२- नागरी आरोग्य सेवा - इतर वैद्यक पद्धती 
१०१- आयुर्वेदिक 
(०४) (०१)- आयुर्वेदिक व युनानी संस्थाकरीता सहाय्यक अनुदाने, 
sare, देणगी इत्यादी. 
(३६) - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) (२२१० १९५७) ” 


२. वरील लेखाशीर्षाऐवजी सुधारित लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
“ मागणी क्रमांक एस -१ (अनिवार्य/601ग[60) 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०२- नागरी आरोग्य सेवा, इतर वैद्यक पद्धती 


१०१- आयुर्वेद 
(०४) - आयुर्वेदिक व युनानी संस्थांकरीता सहाय्यक अनुदाने, अंशदाने व 
देणग्या इत्यादी 


(०४) (०१) - आयुर्वेदिक व युनानी संस्थांकरीता सहाय्यक अनुदाने, अंशदाने व 
देणग्या इत्यादी (अनिवार्य) (२२१० १९५७) 
(३६) - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयुष-२०१८/प्र.क्र.२०२/१८/आयु-२, 


३. तसेच दिनांक ०६/११/२०१८ चे शासन निर्णयामध्ये वाचा मधील अनुक्रमांक ३ मध्ये क्र.आसंमुं / स.अनु 
/अंह/आमशी/२०१६-१७ /२०१८/आयु ७ (३)/१६११४,दि.०३ ऑक्टोबर, २०१८ असे नमुद आहे.” याऐवजी 
“ क्र.आसंमुं/स.अनु/अंह/आमशी/२०१६-१७/२०१८/आयु ७ (३)/१६११४, दि.०५ ऑक्टोबर, २०१८ असे 
वाचावे.” 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१२१२१३१८१११३ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
Date: 2019.02.12 12:15:02 +05'30' 
(अश्विनी मुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

२.सहाय्यक संचालक, आयुष, नवी मुंबई 

३.महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५.अप्पर जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

६.वित्त विभाग (व्यय-१३) / (अर्थ-८), मंत्रालय,मुंबई. 

७.कक्ष अधिकारी, अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई-०१. 

८. प्रभारी प्राचार्य, आयुर्वेद महाविद्यालय, शीव, मुबई. 

९.निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


